आदिवासी विकास सेवेतील गट- अ सहायक आयुक्त / 
वरिष्ठ संशोधन अधिकारी/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या 
पदावरील तदर्थ पदोन्नतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बढती-२०२२/प्र.क्र.५०१/का.१५ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १४ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का-१२ दि.०१/०८/२०१९. 


२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.४९/ का.१२, 
दि.१४/०७/२०२१. 


शासन आदेठा:- 


आदिवासी विकास सेवेतील खालील सहायक प्रकल्प अधिकारी / संशोधन अधिकारी व तत्सम गट-ब 
(वेतनस्तर 5-१५ : ४१८००-१३२३००) संवर्गामधील अधिकाऱ्यांना सहायक आयुक्त / वरिष्ठ संशोधन अधिकारी 
/ प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) गट- अ या संवर्गात (वेतनस्तर रुपये S-2o : ५६१००-१७७५००) या आदेशान्वये 
निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती देण्यात येत आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का-१२ दि.०१/०८/२०१९ 
आणि सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.४९/ का.१२, 
दि.१४/०७/२०२१ नुसार पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी विहित केलेल्या महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील 
तरतुदींच्या अधिन राहून खाळील तक्त्यातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या 
ठिकाणी तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद शेरा 

eel 2 3 PB 
| श्री. उमेश काशिद प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्रकल्प, | श्री. विकास राचेलवार 
देवरी. यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर. 


३. वरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. 

१) पदोन्नती व सरळसेवा कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाजेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दि.०७.०५.२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

2) सदर पदोन्नती तदर्थ स्वरूपाची असल्याने या तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतीळ व 
पदोन्नतीसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

३) सरळसेवा कोट्यात देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने अथवा म.लो.आ. कडून उमेदवार 
उपलब्ध होतील तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास 


शासन आदेशा क्रमांकः बढती-२०२२/प्र.क्र.५०१/का.१५ 


तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती तात्पूरत्या स्वरूपात 
असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरूपी धारणाधिकार राहणार नाही. 

४) सरळसेवेच्या कोट्यातील पदावर देण्यात येत असलेली सदर पदोन्नती तदर्थ स्वरुपाची असून, ती 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

५) सदर तदर्थ पदोन्नती ही जे अधिकारी ज्येष्ठ आहेत, परंतु ज्यांची प्रकरणे विचारार्थ खुली ठेवण्यात 
आलेली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत आहे. 

६) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६ अ 
यांनी दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग शासन अधिसूचना दि.१४/०७/२०२१ अन्वये तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात 
आलेल्या पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश निर्गमित झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत हजर 
होणे आवश्‍यक आहे. संबंधित अधिकारी विहित मुदतीत संबंधित महसूल विभागात रुजु झाले नाही, तर संबंधित 
अधिकाऱ्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. या तरतूदींच्या अनुषंगाने 
प्रस्तुत आदेशामधील अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. 

५. तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना नविन पदावर रुजू होण्यासाठी कार्यालय 
प्रमुख / विभागप्रमुखांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नविन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधिताना सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदभार 
स्विकारल्यानंतर त्यांचा अहवाल आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्यामार्फत शासनास ई मेल वर त्वरीत 
सादर करावा. 

६. संबंधित aor पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधी मार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील 
तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषय कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१४१४५३५५२३२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PAWANKUMAR नात वनलाकलाीी 
BAPURAO BANDGAR 0000051510 
(पवनकुमार बंडगर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 


५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

८. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक/ अमरावती / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बढती-२०२२/प्र.क्र.५०१ /HT.IY 


९. सर्व सह /उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 

११. अवर सचिव, कार्यासन १०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१३. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. संबंधित अधिकारी 

१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


